- 


RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण 

विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक ४४ ] 


मंगळवार , ऑक्टोबर २३, २०१८ / कार्तिक १, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ११.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ६१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडून 


वाचा. 


शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र . विकाअ -१११५ / प्र.क्र . ८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 


आदेश 


" 


२ . 


क्रमांक गृह/ क -१ / टे -३ /जिप/ विकाअ / कावि -३०९ ०३ ( ५३)/ २०१८ .. -उपोद्घातील शासन निर्णय अ.क्र . (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , राजेश ज . नार्वेकर, जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे खालील नमूद केलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ठाणे 
जिल्हा परिषदेच्या डिसेंबर, २०१७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत संबंधित निवडणूक विभागामधून निवडून आलेल्या सदस्यांची ठाणे जिल्ह्याचे 
विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः आदेश निर्गमित केल्यापासून “ ५ ” वर्षांकरिता अथवा पुढील 

आदेश होईपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती त्या पदावर असेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासन / जिल्हादंडाधिकारी 
ठाणे यांस विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा 
अधिकार राहील . 

विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम. - विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “ साक्षांकनाचे ” काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच उपोद्घातातील शासन निर्णयामधील परिशिष्ट “ ५ ” मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायाकिंत 
प्रतीवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे, मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी 
यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामूळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या 
परिणामांकरिता “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून सांक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या 
व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

३. विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती “ मानसेवी ” असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन अथवा 
वेतन / भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर, दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह “ विशेष कार्यकारी 
अधिकारी ” असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . तथापि , त्यांनी त्यांच्या 
कुठल्याही वाहनावर “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये. 

नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्तीविशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल. नियुक्तीचा कालावधी संपल्यानंतर 
विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्याचेविरुद्ध जिल्हाधिकारी यांनी फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवावा. 


6 . 


५ . 


भाग एक ( को.वि.पु.) — ६१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २३ , २०१८ / कार्तिक १, शके १९ ४० 


अनुसूची 


वर्ष 


अ.क्र . 


तालुक्याचे 
नाव 


निवडून आलेल्या जि.प. 
सदस्याचे नाव 


स्थायी पत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


२०१८ 


ZP१ 


भगत देवराम काळू 


रा.शिरोळ, ता.शहापूर , जि.ठाणे , पिन 
४२१६०२ 


२०१८ 


ZP२ 


शहापूर 


जाधव मंजुषा चंद्रकांत 


रा.कसारा , कोळीपाडा, ता.शहापूर , जि.ठाणे, 
पिन ४२१६०२ 
मु.मोहाचीवाडी, पो.चोंढे कॉलनी, ता.शहापूर , 
जि.ठाणे, पिन ४२१६०१ 


२०१८ 


ZP3 


गांगड संगीता भाऊ 


२०१८ 


ZP४ 


गिरा तुळशी नामदेव 


२०१८ 


ZP५ 


बरोरा निखिल पांडुरंग 


२०१८ 


ZP६ 


झुगरे दिपाली दत्तात्रेय 


२०१८ 


ZP७ 


जाधव मोहन मारुती 


२०१८ 


ZP८ 


चंदे मधुकर शांताराम 


२०१८ 


ZP ९ 


निमसे संजय मंगळ 


२०१८ 


ZP१० 


भांडे वंदना किसन 


२०१८ 


ZP११ 


तारमळे रत्नप्रभा भगवान 


२०१८ 


ZP१२ 


रा.चिल्हारवाडी, पो.साकडबाव , ता.शहापूर , 
जि.ठाणे, पिन ४२१६०१ 
साईकुंज निवास , परांजपेनगर, पो.आवरे , 
ता.शहापूर , जि.ठाणे, पिन ४२१६०१ 
मु.परांजपे नगर , पो.आवरे , ता.शहापूर , 
जि.ठाणे, पिन ४२१६०१ 
रा.बौध्दवाडा, वासिंद, ता.शहापूर , जि.ठाणे, 
मु.पो. आसनगांव गावदेवी रोड , ता . शहापूर 
जि . ठाणे 
मु.पो. आटगांव, ता . शहापूर जि . ठाणे 
मु . सापगांव पो . खुटघर, ता . शहापूर जि . 
ठाणे 
मु . शेई पो . शेरे , ता . शहापूर जि . ठाणे 
१०१ , सी विंग, आकाश हाईट्स , चेरपोली , 
ता . शहापूर जि . ठाणे 
मु . लवले, पो . ठुणे, ता . शहापूर जि . ठाणे 
मु . पष्टेपाडा मानगांव पो . टेभूली ता . शहापूर 
जि . ठाणे 
मु . बोडेशेत, पो . खुटल ( बा .) , ता . मुरबाड , 
जि . ठाणे पि.को.४२१४०२ 
मु . मोहवाडी, पो . वैशाखरे, ता . मुरबाड , जि . 
ठाणे पि.को.४२१४०२ 
मु . पो . वैशाखरे, ता . मुरबाड , जि . ठाणे 
पि.को.४२१४०२ 
मु . कान्हाले , पो . माजगाव, ता . मुरबाड , 

जि . 
ठाणे पि.को. ४२१४०१ 
मु . भाल्हेड, पो . शिवळे , ता . मुरबाड , जि . 
ठाणे पि.को.४२१४०१ 
मु . करवेळे , पो . किशोर, ता . मुरबाड , जि . 
ठाणे, पि.को.४२१४०१ 


विशे राजेंद्र सीताराम 


२०१८ 


ZP१३ 


बांगर कांचन शंकर 


२०१८ 


ZP१४ 


पष्टे काशिनाथ दादा 


२०१८ 


ZP१५ 


भला गोविंद राघो 


२०१८ 


ZP१६ 


उघडा नंदा रमेश 


२०१८ 


ZP१७ 


घरत सुभाष विठ्ठल 


२०१८ 


ZP१८ 


कंटे रेखा काशिनाथ 


मुरबाड 


२०१८ 


ZP१ ९ 


पवार सुभाष गोटीराम 


२०१८ 


ZP२० 


भावार्थे प्राजक्ता मोहन 


२०१८ 


ZP२१ 


गिराकिसन आंबो 


मु . 

वडाचीवाडी , मानिवली ( शि . ), पो . ता . 
मुरबाड, जि . ठाणे पि.को.४२१४०१ 
मु . पो . नारिवली, ता . मुरबाड , जि . ठाणे 
पि.को.४२१४०१ 


२०१८ 


ZP२२ 


उल्हासभाऊ दत्तात्रेय बांगर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २३, २०१८ / कार्तिक १, शके १९ ४० 


अनुसूची- ( चालू) 


२०१८ 


ZP२३ 


लोणे सुषमा सागर 


२०१८ 


ZP२४ 


मगर रेश्मा चिंतामण 


२०१८ 


ZP२५ 


सासे जयश्री अच्युत 


कल्याण 


२०१८ 


ZP२६ 


शिंदे वैशाली अनिल 


२०१८ 


ZP२७ 


शेवाळे वृषाली विलास 


२०१८ 


ZP२८ 


पाटील रमेश कृष्णा 


२०१८ 


ZP२ ९ 


थापड लहू रामू 


२०१८ 


ZP३० 


जाधव कैलास दत्तात्रेय 


२०१८ 


ZP३१ 


पाटील दिपाली दिलिप 


२०१८ 


ZP३२ चंदे वैशाली विष्णू 


मु.नडगांव पो . खङवली ता.कल्याण 
जि.ठाणे ४२१३०१ 
घर नं .११८ / २ मु टिटवाळा .घोटसई पो . 
ता.कल्याण जि.ठाणे ४२१६०५ 
मु . भिसोळ , पो . रायते , ता.कल्याण जि.ठाणे 
४२१३०१ 
रुम नं .३८ ९, दुर्गा नगर , सिमा रिसॉर्ट जवळ , 
४२१३०१ 
रुम नं.९ १० साईदिप कॉलनी जवळ , वार्ड नं . 
६, म्हारळ ४२१३०१ 
मु.पो. उत्तरशिव पो ठाणे .जि .पडले ता . 
४२१२०४ 
मु.घोटगांव, पो.वज्रेश्वरी , ता.भिवंडी, 
जि.ठाणे ४२१३०२ 
पेट्रोल पंपाजवळ, हायवे नाळा, झिडके 
वारेट , ता.भिवंडी, पिन ४२१३०२ 
अंबाडी वापे रोड, मु.वापे, पो. कुंदे, भिवंडी 
४२१३०२ 
मु. कांदळी, पो.पडघा, ता.भिवंडी, ४२११०१ 
मु .१४ / अ, वाहुली, पो.पडघा, ता.भिवंडी, 
जि.ठाणे ४२११०१ 
घर नं .४ ९/ बी , मु.भवाळे , पो. लोनाड, 
ता.भिवंडी, ४२१३०२ 
घर नं.९ ७, मु.निंबवली, पो.वडपे, 
ता.भिवंडी, ४२१३०२ 
मु.लाप बु., पो.पडघा, ता. भिवंडी, जि.ठाणे 
४२११०१ 
मु.पो. अनगांव, ता.भिवंडी, जि.ठाणे , 
४२१३०२ 
घर नं .४४, तलावा जवळ , शेलार, ता . 
भिवंडी 
मिना अपार्टमेंन्ट , अक्रम रोड , नागरिक 
बॅकेजवळ, खाडीपार, खोणी, ता.भिवंडी, 
जि.ठाणे 
१०९ , मथुरा सदन, काटई बाग, ता.भिवंडी, 
जि.ठाणे 
घर नं.२०८/ E मु.वालशिंद, ता.भिवंडी, 
जि.ठाणे 


२०१८ 


ZP३३ 


गायकर श्रेया श्रीकांत 


२०१८ 


ZP३४ 


केंणे रुता गोपीनाथ 


२०१८ 


ZP३५ 


गुळवी उज्वला गणेश 


भिवंडी 


२०१८ 


ZP३६ 


पाटील दयानंद इंदाराम 


२०१८ 


ZP३७ 


जाधवकिशोर परशुराम 


२०१८ 


ZP३८ 


भोईर अरुण तुकाराम 


२०१८ 


ZP३ ९ 


शेख सगीना नईम 


२०१८ 


ZP४० 


अशोक रावजी घरत 


२०१८ 


ZP४१ 


तेलीवरे प्रकाश विठ्ठल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २३, २०१८ / कार्तिक १, शके १९ ४० 


अनुसूची- ( समाप्त ) 


२०१८ 


ZP४२ 


तांबडे रत्ना वसंत 


मु.पो. बंगलापाडा , ता.भिवंडी, जि.ठाणे 


२०१८ 


ZP४३ 


नाईक गोकुळ कचेर 


रा.कारिवली, ता.भिवंडी, जि.ठाणे 
राहनाळ ,मराठी शाळेमोर , ता.भिवंडी , 
जि.ठाणे 


२०१८ 


ZP४४ 


भोईर सपना राजेंद्र 


२०१८ 


ZP४५ पाटील जयवंत आत्माराम 


घर नं १०८१, काल्हेर , ता.भिवंडी, जि.ठाणे 


२०१८ 


ZP४६ 


पाटील कुंदन तुळशीराम 


२०१८ 


ZP४७ 


पाटील देवेश पुरुषोत्तम 


घर नं ७४६ , दापोडे , ता.भिवंडी, जि.ठाणे 
घर नं ३०८ / अ , मोरेश्वर निवास , हायवे 
दिवा , ता.भिवंडी, जि.ठाणे 
ठाकुर गाव, ठाकुरपाडा , ता.भिवंडी, जि.ठाणे 


२०१८ 


२०१८ 


ZP४८ 

ठाकरे दर्शना करसन 
ZP४ ९ | सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे 

( बाळ्या मामा ) 
ZP५० 

बोराडे पाटील पुष्पा गणेश 


रा . गुंदवली, ता.भिवंडी, जि.ठाणे 


२०१८ 


२०१८ 


ZP५१ 


पाटील श्याम बाबु 


अंबरनाथ 


रा . अस्नोली, पो . पिंपळोली, ता . अंबरनाथ , 
जि.ठाणे पिन - ४२१५०३ 
रा . नेवाळी गांव, पो.मांगरुळ ता.अंबरनाथ , 
जि.ठाणे 
मु . कासगांव, पो.वांगणी, ता.अंबरनाथ, 
जि.ठाणे ,पिन - ४२१५०३ 
मु . पो . वांगणी ता.अंबरनाथ, जि.ठाणे 
पिन -४२१५०३ 


२०१८ 


ZP५२ 


राऊत सुवर्णाकिरण 


२०१८ 


ZP५३ 


शेलार दयाबाई प्रमोद 


ठाणे, 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ . 


राजेश ज . नार्वेकर , 
जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR: I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


